राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 
२६४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्षनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२५९/आरोग्य-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ८ व १० वा मजला,मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: १ डिसेंबर,२०२२ 


वाचा - 

१) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक: पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दि.६/८/२००७ 

२) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग कमांक: क्षनिका/अस्थायी पदे 
२०१०/प्र.क्र.३०५/आरोग्य-५, दि.०३/०६/२०११ 

३) शासन निर्णय क्रमांकः क्षनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२५९/आरोग्य-५, दि. ११.०३.२०२२ 

४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क, दि.१८.०८.२०२२ 

५) सह संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग) , पुणे यांचे पत्र क्र.ससंआसे /कुष्ठवक्षय 
/आस्था/२६४अ.पदे/ मुदतवाढ/२८८९२-९४/ दि.२२.०८.२०२२ 

६) शासन पत्र क्र. क्षनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२५९/आरोग्य-५, दि.१९.१०.२०२२ व दि. 
०७.११.२०२२ 

७) संचालक,आरोग्य सेवा,आयुक्‍ताळलय,पुणे यांचे पत्र क्र.ससंआसे/कुष्ठवक्षय/आस्था-९९/२६४ 
क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम अस्थायी पदे मंजूरी/न.क्र./४४९९५-९६/२०२० दि. १८.११.२०२२ 


शासन निर्णय- 

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत १३१० पदे संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये 
निर्माण करण्यात आली असून त्यापैकी ८३१ पदे अस्थायी ठेवण्यात आली. या ८३१ अस्थायी पदांपैकी 
८०% प्रमाणे ५७५ अस्थायी पदे वरील अनुक्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये स्थायी करण्यात आली 
आहेत. उर्वरित २६४ अस्थायी पदांना संदर्भाकित क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये दि.३१.०८.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. राज्यातील जनतेला आरोग्य विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध 
करुन देण्याच्या दृष्टीने सदरील २६४ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्षनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२५९/आरोग्य-५ 


१) या पदांचा खर्च शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या विवरणपत्रातील पदानामांसमोर 
दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२२-२३ साठीच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

२) सदर शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.१८.०८.२०२२ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२८१५२०३४०११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRANKUMAR VASANTRAO WAHUL 

K| RA N KU M A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cc9db72365b55a7409cd8ad3c479621cc9f4985e6d1 
be8dd4cd1c4fdab3cbb14, 

VA SA N T RAO pseudonym=5AD6BC99C173E8D779171190F8192DAE8D5E1 
557, 
serialNumber=2E35734EC976BF5657815FB42C4D25B0B3C23 


B4C69600638F3DEB172AC9E37F4, cn=KIRANKUMAR 
VASANTRAO WAHUL 


Date: 2022.12.01 12:42:45 +05'30' 
(किरण वाहुळ) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे-६. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), पुणे-१. 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 

५. वैद्यकीय अधिक्षक, क्षय रुग्णालये व आरोग्य धाम (सवी. 

६. जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, जिल्हा क्षयरोग केंद्र (सवी. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१०.निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

११.वित्त विभाग, (व्यय-१३),(अर्थसंकल्प-३, अर्थसंकल्प-९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२.अवर सचिव, (सेवा २/३/५ व अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


| 


1 
r 


1219122 b 1४४2115: -022 
(192५९) ९) tebbj) 1218 belaile [piel -3 ० 
८ hb b me -०) ०८ 


melee 128 121 2 


i 
: 
| 


> 

fe. 

S 
1 


E 
| र 


0092-0008 1:1" न 


sor wnosee 


OLF a 

009LF-000 

OOOTS-00 
OOF 007 
OOF OOF 
00+ OOF 

ene 6-0076C-0 

009L4-000S1:1- Pt 

O0SLL1-00195:02- ff 


ooo 
१» क *3- 3 3 
८] >. 32. १०७८1० gee 
re -- ee seine] ale 
1७111892६2 1211229212 1३६ 10४1212 2b 121215 ४७२६ ५७1८) 12 ५६ 


0094-0005 1:1+ P| 


(amg ng) ie mie n° 
12113118८८) ॥४-]11> 12 12 17 


eel el 


ia 
cL 


1८८३1४६ see 


1812 1020) -1७ 


EH 


> 
| | (8 


a 1-1-5 


nt 
i 


a 


nin 


! 


